एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) सन २०१८- 
१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- ICPS-209C/.H. १७५ /का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-७ मार्च, २०१९. 
वाचा :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.(825-२०१७/प्र.क्र. १८०/का-८, दि.६.३.२०१८. 
२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि. २.०४.२०१८ व दि. २५.१.२०१८. 
३. समक्रमांकाचे शासन निर्णय दि.२६.६.२०१८, TRA पत्र दि.९.१०.२०१८ व शासन निर्णय 
दि.१.११.२०१८, १०.१.२०१९. 
४. महिला व बाल विकास झासन निर्णय क्र. निरीगृ-२००९/प्र.क्र. १५७/का-३, दि. २६.८.२०१०. 
५. केंद्रिय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश .22-C3/2094-CW-ll, 
दि.५.२.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागाकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ही केंद्रपुरस्कृत योजना 
राबविण्यात येत असून त्यासंदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून चार नवीन 
लेखाशिर्ष कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सदर लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ याआर्थिक वर्षासाठी या 
योजनेसाठी एकूण रू.७७९३.५३ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या 
दि.२.४.२०१८ च्या परिपत्रकामध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात, संबंधित योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी 
प्राप्त झाल्याची खात्री अर्थोपाय शाखेकडून करण्यात आल्यानंतर सदर निधी तसेच असल्यास राज्यशासनाचा 
समरूप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचेस्तरावर वितरित करणेबाबत निर्देश आहेत. केंद्रशासनाकडून सदर 
योजनेसाठी चाळू आर्थिक वर्षात अद्यापपर्यंत केंद्र हिस्साअंतर्गत रू.८०८.९० लक्ष इतका निधी दोन हप्प्यात प्राप्त 
झाला असून संदर्भ क्र.५ च्या आदेशाअन्वये रू.२३४७.६२ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास वितरित करण्यात 
आला आहे. यापूर्वी केंद्रशासनाकडून प्राप्त अनुदानाच्या अनुषंगाने समरूप राज्य हिस्सासह संदर्भ क्र.४ च्या 
शासननिर्णयाद्वारे संबंधितांना निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता प्राप्त रू.२३४७.६२ लक्ष इतका निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खातरजमा करण्यात आली असून सदर निधीसह अनुषंगिक राज्य 
हिस्सा वितरित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पित अवितरित तरतूदीपैकी 
लेखाशिर्षनिहाय खालीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-2092/F.H.I94 /का-०८ 


(रुपये लक्ष) 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 


मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 


(१६ शासकीय संस्था, (१६) (०१) | (१६ शासकीय संस्था, (१६) (०२ 
Boe ae एकात्मिक ag संरक्षण योजना (2234 | एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (2234 
0००९), केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील | ७०१८), राज्य हिस्सा ,कार्यक्रमावरील 
खर्च, खर्च, 
अ.अंदाज वितरित "1 अ.अंदाज । वितरित त 
वितरण वितरण 
(१) (र) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
q ०१, वेतन २९७५.६० | 0.00 | | 0,00 | ६५०.४० | 0.00 | | 0,00 | 
२ | 02, मजुरी 60.23 | १७८.८८॥ ४९४.५५।, ७५६.८० | १७४.८६ ५७४.९३ 
३ | ०६, दूरध्वनी,वीज,पाणी ४२.७९ ११.१६ २२.९१ ४७.०२ ९.१० ३२.११ 
४ | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २१२.८२ ५०.०६ | १३०.८६। १४१.८८॥ ३०.७४ ८९.८८ 
५ | १३,कार्यालयीन खर्च ४१.५८ ९.७८ २६.०८ 29.192 ६.०० १७.९० 
६ | १४, भाडे, पट्टी वकर १३६.३१ 32.08 | 908.24] १२७.८७।॥ २७.७२ 400.94 
७ | १९,आहार खर्च २३७.६० ८५.६४ | 949.26] १५८.४०| ४४.५८ ११३.८२ 
८ | २०,इतर प्रशासकीय ख २६१.७० ४१.५६ | १८२.५३। १९६.६५। २२.६२ १४७.६२ 
९ । २१,पुरवठा व सामग्री ७.९२ १.८६ ३.५३ ५.२८ १.१४ २.४५ 
१० । २६, जाहिरात व प्रसिद्धी १४४.६० | 0,00 | 924.49 ९६.४० | 0.00 | ८३.७२ 
११ | २७, लहान बांधकामे 10.00 | | 0.00 | | 0,00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0,00 | 
१२ | २८, व्यावसायिक सेवा १६.५० ३.८८ १२.१४ ११.०० २.३८ ८.३० 
एकूण (9) २८८३.६५। ४१४.८८ | १२५२.३८ | २२१९.४२। ३१९.१४ ११७०.८८ 
(रुपये लक्ष) 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अज्ञासकीय | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
संस्थांना सहाय्य, (00) (02) एकात्मिक | संस्थांना सहाय्य, (००) (०२) एकात्मिक 
अ.क्र. उद्दिष्ट बाल संरक्षण योजना (२२३५ Cos) , | बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०३६) , 
केंद्र हिस्सा ,कार्यक्रमावरील खर्च राज्य हिस्सा , कार्यक्रमावरील खर्च 
अ.अंदाज वितरित ७) अ.अंदाज | वितरित त्त 
वितरण वितरण 
(१) (2) (3) (४) (५) (६) (७) (८) 
१ ।३१, सहायक अनुदान ८४९.१४ ६६.१७, 480.33) ४६५.०७। ४४.१२ 302.84 
(वेतनेत्तर) 
२ । ३६, सहायक अनुदान ८२५.७६।॥ ३२७.८५। = $80.89] 440.40 | ३८५.३६ | १६५.१५३०० 
(वेतन) 
एकूण (२) १६७४.९० | ३९४.०२ | १०९५.२४ | १०१५.५७ | ४२९.४८ ४७३.६० 
एकूण (9+2) ४५५८.५५ |  ८०८.९० | २३४७.६२ | ३२३४.९९ | ७४८.६२ १६४४.४८ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-2096/F.H.4 ७५/का-०८ 
२. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत उपरोक्तप्रमाणे वितरित करण्यात येत असलेल्या निधीमधून 
घटकनिहाय वितरण व त्याचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे :- 


(१ महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे, या संस्थेच्या खर्चाकरिता योजनेचे निकष व 
केंद्रशासनाचे आदेझाप्रमाणे प्राप्त केंद्र हिस्साच्या अनुषंगाने केंद्र रू.११८.६६ लक्ष व राज्य रू. ७९.३२ लक्ष इतका 
निधी विवरणपत्र-१ नुसार वितरित करण्यात येत आहे. यामध्ये अनुरक्षण निधी अंतर्गत एकूण रू. ४५.०० लक्ष व 
केंद्र शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे ॥॥१०/॥॥/७ Project साठी देखील निधी उपलब्ध आहे. 


(2) राज्य दत्तकस्त्रोत संस्था या संस्थेच्या खर्चासाठी योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे प्राप्त 
केंद्र हिस्साच्या अनुषंगाने केंद्र रू.८.१३ लक्ष व राज्य रू.५.४३ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-२ नुसार वितरित 
करण्यात येत आहे. 


(३) राज्यातील एकूण ३६ जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे 
प्राप्त केंद्र रू.८४३.९२ लक्ष व राज्य रू. ५५१.६७ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-३ नुसार वितरित करण्यात येत 
आहे. यामध्ये प्रायोजक्ता व प्रति पालकत्व (Sponsorship and Foster Care) याकरिता प्रति जिल्हा बाल 
संरक्षण कक्ष रू.१०.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रू.३६०.०० लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात येत आहे. 


(3) योजनेत समाविष्ट स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ३ खुले निवारागृहांना योजनेचे 
निकष व केंद्र शासनाचे आदेशाप्रमाणे केंद्र रू.३१.५९ लक्ष व राज्य रू.१५.२५ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-४ 
नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


(५) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या १७ fears दत्तक संस्था सदर योजने समाविष्ट आहेत. 
तथापि, केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे यापैकी निती आयोगाच्या NGO-DARPAN या पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या 
एकूण १३ स्वयंसेवी विशेष दत्तक संस्थांच्या अनुषंगाने योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र हिस्सा अंतर्गत केंद्र रू.१०४.५१ लक्ष व राज्य रू. ४९.८६ लक्ष इतका निधी 
वितरित करण्यात येत आहेत. 


तथापि, विशेष दत्तक संस्थांचे मागील वर्षांचे अनुदान प्रलंबित असल्याने केंद्रशासनाने उपलब्ध केलेले 
एकूण अनुदान, अर्थसंकल्पित अनुदान विचारात घेता, विशेष दत्तक स्त्रोत संस्थांसाठी केंद्र हिस्सांतर्गत अतिरिक्‍त 
रू. ५६.८६ लक्ष व राज्यहिस्सांतर्गत रू. १५.४४ लक्ष असा एकूण केंद्र रू.१६१.३७ लक्ष व राज्य रू.६५.६० लक्ष 
इतका निधी विवरणपत्र-५ नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


(६ शासकीय बालगृह/निरीक्षणगृह- सदर योजनेत एकूण ४० शासकीय संस्था समाविष्ट आहेत. 
तथापि, यापैकी एकूण ३४ शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहांच्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे केंद्र रू.२४८.२७ लक्ष व राज्य रू.१८३.१९ लक्ष इतका निधी 
विवरणपत्र-६ नुसार शासकीय संस्थांना उदिष्टनिहाय निधी वितरित करण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील ६ शासकीय अनुरक्षणगृहातील प्रवेशितांच्या अनुषंगाने करण्यात आलेला आहार खर्च, इमारत 
भाडे कर व पट्टी इत्यादी करिता अनुरक्षण निधीतून खर्च करण्यास यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|925-२०१८/प्र.क्र.१ ७५ /का-०८ 

(७ सदर योजनेत एकूण ४४ अशासकीय संस्था समाविष्ट आहेत. तथापि, यापैकी निती आयोगाच्या 
NGO-DARPAN या पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या एकूण ३३ अशासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहांच्या अनुषंगाने 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे केंद्र हिस्सा अंतर्गत 
रू.४५३.७४ लक्ष व राज्य हिस्साअंतर्गत रू.२२६.८७ लक्ष इतका निधी उपलब्ध होत आहे. तथापि, संबंधित 
संस्थांमध्ये-जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना ह्या संघटनेच्या निरीक्षणगृह/बालगृहांचा समावेश आहे. या 
संस्थांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार राज्यशासनाकडून १०० टक्के सहायक अनुदान वेतनासाठी 
देणे आवश्‍यक आहे. याशिवाय सदर योजनेत समाविष्ट -महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे 
यांच्या अनुरक्षणगृहासाठीच्या कर्मचा-यांचे वेतन अद्याप निधी अभावी होऊ शकले नाही. सदर संघटनेच्या 
कर्मचारी वेतनासाठी देखील सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार १०० टक्के सहायक अनुदान राज्य 
शासनाकडून देय आहे. सबब, सदर वेतनासाठी आवश्‍यक खर्च, अर्थसंकल्पित निधी व केंद्र शासनाकडून 
उपलब्ध एकूण निधी विचारात घेता, आता कर्मचारी वेतन अंतर्गत व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी केंद्र रू.६६५९.२८ 
लक्ष व राज्य रू.२३०.७५३०० लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-७ नुसार वितरित करण्यात येत आहे. त्यानुसार 
संबंधितांना वेतनासाठीचा निधी वितरित करण्यात यावा. 


(८) राज्यातील ३८ जिल्हास्तरीय बाल कल्याण समिती अध्यक्ष व सदस्य यांचे मानधन, डाटा एण्ट्री 
ऑपरेटर यांचे मानधन, बाल कल्याण समिती इमारत भाडे इत्यादी करिता योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे 
आदेशाप्रमाणे केंद्र रू.१६१.३२ लक्ष व राज्य रू.२९९.५६ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-८ नुसार वितरित करण्यात 
येत आहे. बाल कल्याण समिती अध्यक्ष/सदस्य यांना प्रति बैठक बैठकभत्ता/प्रवासभत्ता रू. १५००/- या दराने 
प्रतिमाह १२ बैठका याप्रमाणे संबंधितांना निधी वितरित करण्यात यावा. 


(९) राज्यातील ३६ जिल्हास्तरीय बाल न्याय मंडळ सदस्य यांचे मानधन, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर यांचे 
मानधन, बाल न्याय मंडळ इमारत भाडे इत्यादी करिता योजनेचे निकष व केंद्रशासनाचे आदेशाप्रमाणे आर्थिक 
वर्ष २०१८-१९ करिता केंद्र हिस्सा केंद्र रू.११५.०८ लक्ष व राज्य रू.२१३.७१ लक्ष इतका निधी विवरणपत्र-९ 
नुसार वितरित करण्यात येत आहे. बाल न्याय मंडळ सदस्य यांना प्रति बैठक बैठकभत्ता/प्रवासभत्ता रू. १५००/- 
या दराने प्रतिमाह २० बैठका याप्रमाणे संबंधितांना निधी वितरित करण्यात यावा. 

३. उपरोक्त प्रमाणे घटकनिहाय वितरित करण्यात आलेल्या निधीमधून एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजनेसाठीच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कंत्राटी कर्मचा-यांच्या प्रवास खर्चाची देयके अदा 
करण्याची कार्यावाही करण्यात यावी. 

४. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्त, 
महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य हिस्स्यांच्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात केंद्रशासनास उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयाअन्वये 


उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।928-२०१८/प्र.क्र.१७५ /का-०८ 


६. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमुद तपासणी सूची व विभागास लागू होणा-या बाबींची पूर्तता 
होत असल्याने प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावरून निधी वितरणास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


७. सदर योजनेच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश 
यांचे अनुपालन होणेसाठी आवश्‍यक दक्षता घेण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०८१३१४३२४३३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
S m | t a D att at ra DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, S = 
y Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Women and Child Department 


N ivatkar Date: 2019.03.08 13:21:13 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास sya sa, For 

. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१६५. 
. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-2092/F.H.I94 /का-०८ 


झासन निर्णय क्र. [(925-२०१८/प्र.क्र. १७५ /का-०८, दि.७ मार्च, २०१९ चे 


विवरणपत्र-१ 
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 
(रुपये लक्ष) 
= ae = राज्य 
अ खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ | कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी ११.७१ ७.८० 
2. | प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ६.६८ ४.४७ 
कर्मचा-यांसाठी 
राज्य शासनाच्या दरानुसार) 
३ | कार्यालयाचे भाडे १४, भाडे, कर व पट्टी | 0.00 | 00 | 0.00 | ,00 
४ | प्रशासकीय खर्च (पाणी, १३, कार्यालयीन Ga १.१२ ०.७५ 
वीज,टपाल,स्टेशनरी,दूरध्वनी) 
५  । प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा १२.१४ ८.३० 
करण्यासाठी निधी 
६ | संशोधन आणि डॉक्युमेटेशन २८, व्यावसायिक व विशेष सेवा 
७ । माहिती प्रसाराद्वारे जनजागृती २६, जाहिरात व प्रसिद्धी ११.६५ ७.७७ 
८ | सर्वसाधारण सहाय्यक निधी २०, इतर प्रशासकीय खर्च ४८.३६ ३२.२३ 
| आकस्मिक खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
१० | जिलह्यांचे मापन/सर्वहे २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
११ | अनुरक्षण निधी ३१, सहायक अनुदान २७.०० १८.०० 
एकूण ११८.६६ ७९.३२ 
विवरणपत्र-२ 
राज्य दत्तकस््रोत संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा nl 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (8) (4) 
१ | कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी ३.३३ २.२३ 
2. | प्रवासखर्च (राज्यस्तरावरील ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १.५१ १.०० 
कर्मचा-यांसाठी राज्यशासनाच्या 
दरानुसार) 
३ | माहिती प्रसार जाहिरात २६, जाहिरात व प्रसिद्धी २.१९ १.४६ 
४ | प्रशासकीय खर्च १३, कार्यालयीन खर्च ०.६० ०.४० 
५ | आकस्मिक/इतर खर्च २०, इतर प्रशासकीय खर्च ०.५० ०.३४ 
एकूण ८.१३ ५.४३ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।928-२०१८/प्र.क्र.१७५ /का-०८ 


विवरणपत्र-३ 
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ie 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ | कर्मचारी मानधन ०२, मजूरी २६३.८६ १६४.४३ 
2 | कार्यालयभाडे खर्च १४, भाडे , करवपट्टी २१.५२ १४.३५ 
प्रवास खर्च (जिल्हा बाल संरक्षण | ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च 
कक्ष कर्मचारीकरिता) 
४ | मुलांना स्वगृही पाठविण्यासाठीचा | ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च wee oe 
खर्च (repatriating children) 
५ | feet प्रायोजक्ता व प्रति | 39, सहाय्यक अनुदान 
पालकत्व २१६.०० १४४.०० 
पालकत्व 
६ | प्रसारव जनजागृती २६, जाहिरात व प्रसिद्धी 
स्य दंगा aitsca aa 999.93 ७४.४९ 
७ | संवेजानप्रसार व क्षमता बांधणी २६, जाहिरात व प्रसिद्धी 
८ | कार्यालयीन खर्च १३, कार्यालयीन खर्च २४.३६ १६.७५ 
९ | आकस्मिक खर्च (व्यावसायिक | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
प्रशिक्षणासाठी खर्च, इंटरनेट ८९.९९ ६०.०१ 
सुविधा 
एकूण ८४३.९२ ५५१.६७ 
विवरणपत्र-४ 
खुले निवारागृह 
(रुपये लक्ष) 
द राज्य 
अ.क्र. खर्चाचा तप्ील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ | कर्मचारी मानधन आणि इतर | 39, सहाय्यक अनुदान ३१.५९ १५.२५ 
वेतनेत्तर खर्चासाठी (परिपोषण 
अनुदानासह) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-2092/F..I94 /का-०८ 


विवरणपत्र-५ 
विशेष दत्तक स्त्रोत संस्था 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ae 
हिस्सा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ | कर्मचारी मानधन आणि इतर | ३१, सहाय्यक अनुदान १६१.३७ ६५.६० 
वेतनेत्तर खर्चासाठी (परिपोषण 
अनुदानासह) 
विवरणपत्र-६ 
शासकीय संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह) 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा ae 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ । कर्मचारी वेतन ०१, वैतन [0.00 | .०० २.२३ 
०२, मजुरी 10.00 | .00 १.०० 
२ । प्रवेशित मुलांसाठी अन्न, Ta व । १९, आहार खर्च 
अनुबॅरिक १५१.९६ १.४६ 
इतर अनुषंगिक खर्च 
३ | बिछानासाठीचा खर्च २१, सामग्री व पुरवठा ३.५३ ०.४० 
४ | इमारतभाडे १४, भाडे ,कर व पट्टी ५१.६५ ०.३४ 
५ | पाणी, वीज खर्च ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ८.७७ 
६ | प्रवास खर्च ११, प्रवास खर्च ६.२१ 
७ । संकीर्ण wa (ग्रंथालयासाठी | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
पुस्तक खरेदी, खेळ इ.) 
८ । आकस्मिक wa (इंटरनेट | २०, इतर प्रशासकीय खर्च २६.१५ २६.२२ 
ARM, सुरक्षारक्षक) 
एकूण २४८.२७ १८३.१९ 
विवरणपत्र-७ 
स्वयंसेवी संस्था (निरीक्षणगृह/ बालगृह) 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
(१) (र) (३) (४) (4) 
q | कर्मचारी वेतन ३६, सहाय्यक अनुदान (वेतन) ४९७.९१ | १६५.१५३०० 
२  । इतर वेतनेत्तर खर्चासाठी ३१, सहाय्यक अनुदान १६१.३७ ६५.६० 
(परिपोषण अनुदानासह) 
एकूण ६५९.२८ | २३०.७५३०० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।928-२०१८/प्र.क्र.१७५ /का-०८ 


विवरणपत्र-८ 
बाल कल्याण समिती 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा al 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
q | इमारत भाडे १४, भाडे व कर पट्टी १५.९६ २९.६४ 
२ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (अध्यक्ष । ०२, मजूरी 
३ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) | ०२, मजूरी १३०.१० २४१.६० 
४ | डाटा एण्ट्री आपरेटर (मानधन) ०२, मजूरी 
५ । मुलांच्या अनुषंगाने खर्च | २०, इतर प्रशासकीय खर्च 
ier th ७.९८ १४.८० 
(औषधे, अन्न इ.) 
६ | आकस्मिक ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी 
ख्रर्च'पाणी,वीज,दूरध्वनी, ७.२८ १३.५२ 
कार्यालयीन खची 
एकूण १६१.३२ २९९.५६ 
विवरणपत्र-९ 
बाल न्याय मंडळ 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. खर्चाचा तपशील उद्दिष्ट केंद्र हिस्सा es 
हिस्सा 
(१) (2) (3) (8) (4) 
१ | SARA ATs १४, भाडे वकरपट्टी १५.१२ २८.०८ 
२ | बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता (सदस्य) । ०२, मजूरी 
ऑपश्टर aA) मजूरी ८५.५५ १५८.८७ 
३ | डाटा एण्ट्री आपरेटर (मान ०२, मजूरी 
8  ।मुलांच्या अनुषंगाने खर्च ठा वल 
(औषधे,प्रवास अन्न इ.) २०, इतर प्रशासकीय खर्च ; ; 
५ | आकस्मिक खच 
(पाणी,वीज,दूरध्वनी, कार्यालयीन ६.८६ १२.७४ 
खची ०६, दूरध्वनी,वीज व पाणी 
एकूण ११५.०८ २१३.७१ 


Smita Dattatray 
Nivatkar 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Women and Child Department 
Date: 2019.03.08 13:21:33 +05'30" 


(स्मिता निवतकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


